आपेगाव ते कुरणपिंप्री रा.म.६२ या रस्त्यावर 
गोदावरी नदीवरील निम्नजलस्तर Priore क्षतिग्रस्त 
प्रकरणी भविष्यात अशी दुर्घटना घडू नये याकरीता 
पुलाचे Raft Foundation बाबत मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : रस्तेनि २०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३ 
४था मजला, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक रस्तेनि-२०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३, 
दिनांक १९/११/२०१४ 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. 
मुअ(मु/५(४/११४, दिनांक ०९/०३/२०१५ 


प्रस्तावना : 


आपेगांव (ता. पैठण, जि.औरंगाबाद) ते कुरणपिंप्री (ता.गेवराई, जि.बीड) रा.म. ६२ या रस्त्यावरील 
गोदावरी नदीवरील निम्नजलस्तर कॉजवे क्षतिग्रस्त झाल्याने सदरचा पूल क्षतिग्रस्त होण्याची कारणे शोधणे, 
भविष्यात अशी दुर्घटना घडू नये म्हणून उपाययोजना सुचविणे व पुलाची दुरुस्ती करण्याकरीता कार्यप्रणाली 
निश्‍चित करणे, यासाठी शासनाने संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयाद्वारे श्री. चं. प्र. जोशी, तत्कालीन मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाळी अभ्यासगटाची नियुक्‍ती 
केली होती. सदर अभ्यासगटाने संदर्भ क्र. २ नुसार अहवाल सादर केला असून पुलाचे ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहणी 
करून पुलाच्या क्षतिग्रस्त होण्याची कारणे नमूद केली आहेत. तसेच, भविष्यातील बांधकामामध्ये अशा प्रकारच्या 
दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून उपायोजना सुचवलेल्या आहेत. अभ्यासगटाने केलेल्या 
शिफारशींच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय स्तरावर निर्देश देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार आता शासन 
खालील प्रमाणे निर्देश देत आहे. 


परिपत्रक: 


१. ज्या ठिकाणी नदीपात्राची रुंदी ६० मी. पेक्षा जास्त आहे, अशा ठिकाणी शक्‍यतो Raft Foundation प्रस्तावित 
करु नयेत. तथापि, मुख्य अभियंता यांचे निर्देशानुसार अधिक लांबीचा पूल प्रस्ताव Raft Foundation सह 
करता येईल. तसेच, अश्या परिस्थितीत नदीपात्रामधील पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग (Maximum Mean 
Compartmental Velocity) तसेच, वाळू उपऱ्याची शक्‍यता इत्यादी बाबींचाही विचार करण्यांत यावा. 

२. Raft Foundation असलेला पूल प्रस्तावित करताना Cross Cut-off सहीतच प्रस्तावित करावेत. Toe Wall 
ची लांबी पुरेशी असावी व Toe Wall चा पाया River Bed level च्या खाली कमीत-कमी १.५० मी. खोलीवर 
ठेवावा. U/S व D/S चे Apron Gabion प्रकारचे व Wa जाडीचे असावेत व D/S Apron ला नदीपात्राचे 
उताराप्रमाणे उतार देण्यांत यावा. याकरिता मार्गदर्शक Drawing या परिपत्रकासोबत Annexure-| व 
Annexure-ll मध्ये जोडण्यात आलेले आहेत. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः रस्तेनि २०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३ 


षट्‌. 


Table 1 Size and Weight of Stone for Launching Apron 


Sr.no. Mean Velocity in Maximum size and weight of stone 

3. tO ४ Gan) Weight (Kg) 
1. 2.5 300 40 
2. 3.0 380 76 
3. 3.5 510 184 
4. 4.0 670 417 
5. 4.5 850 852 
|... 5.5 1040 1561 


. 30 मी. पेक्षा मोठया नदी/नाले यांचे पात्रामध्ये Vented Causeway बांधताना Hydraulics संकल्पचित्र 


मंडळाकडून तपासून घ्यावे. USANA Causeway चे बांधकामाविषयी अस्तित्वातील शासन 
परिपत्रकांमध्ये आव्यक त्या दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात याव्यात. 

अस्तित्वातील Raft Foundation असणाऱ्या सर्व पुलांची / कॉजवेंची उप-अभियंता / कार्यकारी अभियंता 
यांनी तात्काळ पावसाळयापूर्वी व पावसाळयानंतर पाहणी करावी व आवश्यक त्या दुरुस्त्या तातडीने 
कराव्यात. तसेच, प्रत्येक वर्षी पावसाळयापूर्वी व पावसाळयानंतर सक्षम अधिकाऱ्यांनी सदर पुलाची नियमित 
पाहणी केल्याचे व फोटो / व्हिडीओग्राफीसहीत पाहणीचे अहवाल अधीक्षक अभियंता/मुख्य अभियंता यांना 
सादर करावेत. आवश्‍यकतेनुसार वाळू उपऱ्याची बाब महसूल खात्याच्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी 
निदर्शनास आणून द्यावी. 


अस्तित्वातील पुलाच्या ठिकाणी वाळू उपसा होत असल्याबाबतचा मुद्दा Masonry Register मध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावा व याबाबत उपविभागीय स्तरावरील स्पष्ट अभिप्राय नोंदवावा. Pre-Monsoon / Post- 
Monsoon निरिक्षणानंतर वाळू उपसा होत नसल्याबाबत पुल निहाय अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर 
करावा. वाळू उपसा झाल्याचे निदर्शनास आल्यास वरिष्ठ कार्यालयास याची माहिती देऊन सक्षम 
अधिकाऱ्यांनी पुलाची पाहणी करावी व संबंधीत विभागास याची माहिती देऊन योग्य ती कार्यवाही होईल, 
याची खात्री करावी. 


. अस्तित्वातील सर्व पुलांचे/कॉजवेंचे १०० मी. अंतरापर्यंत U/S व D/S बाजूस वाळू उत्खनन न करण्याचे 


महसूल विभागाने परिपत्रक निर्गमित केलेले आहे. परिपत्रकामध्ये सदर अंतरामध्ये ५०० मीटर पर्यंत वाढ 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे व तसा प्रस्ताव महसूल विभागाला पाठविण्यांत यावा. तसेच 
अस्तित्वातील सर्व पुलांवर या अनुषंगाने “वाळू उपसा करू नये” याप्रमाणे ठळक बोर्ड लावण्यात यावेत. 


जल संधारणाची कामे करण्यापुर्वी वरील मुद्यांमध्ये नमुद क्षेत्रात परवानगी देण्यात येऊ नये. 


. अभ्यासगटाच्या शिफारशी व्यतिरिक्त वाढीव सूचना पुढीलप्रमाणे देण्यात येत आहेत :- 


i. Cut off भिंतीसाठी पुरेसे खोल Foundation व soling देण्यात यावे. यामध्ये Precast प्रकारच्या cut 
off वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. 


॥. समुद्राच्या खाडीमध्ये Raft Foundation प्रस्तावित करु नये. 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रस्तेनि २०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३ 


vil. 


viii. 


ज्या नदीच्या प्रवाहाची गती ५ m/s जास्त आहे. अशा ठिकाणी Raft Foundation प्रस्तावित करु नये. 


Raft Foundation असलेल्या जुन्या पुलाच्या ठिकाणी निरीक्षण करावे व Upstream / Downstream 
Apron ला दुरुस्ती करण्याची आवश्‍यकता असल्यास त्याठिकाणी Concrete Block / Gabion च्या 
आधारे दुरुस्ती करण्यात यावी. 


आवश्यकते नुसार Toe wall ची उंची goo mm ऐवजी ९०० mm ते १५०० mm इतकी धरण्यात यावी. 


Collapsible type railing पावसाळयापूर्वी काढून टाकण्यात यावे व तशी नोंद masonry register 
मध्ये घेण्यात यावी. 

पूर पातळी ही पुलाचा वापर करणाऱ्या सर्वांना दिसेळ अशाप्रकारे पुलाच्या पृष्ठभागावर ठळकपणे 
चिन्हांकीत करण्यात यावी. 


जर नदी प्रवाहातील वाळूची जाडी ३ मीटरपेक्षा जास्त असेल तर Raft foundation १.५मी ते 
३ मीटर वाळूच्या थरांमध्ये घेण्यात यावे. 


तरी वरील निर्देश्ांचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. 


सदर आदेशा शासन परिपत्रकाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११०२५१७५७१९२९१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Padmakar het 


Pp rith a aa La ha ne rs oc aoe eee 05'30' mere 
(प. प्रि. लहाने ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (सा. बां.) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. राज्यमंत्री (सा. बां.) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
मा. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

मा. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. मुख्य अभियंता (रा.म), कोकणभवन नवी मुंबई. 

. मुख्य अभियंता व सहसचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) 

. अधीक्षक अभियंता,(पुल / इमारती) संकल्पचित्र मंडळ, नवी मुंबई 


सर्व सह सचिव/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१०. निवड नस्ती (रस्ते-२ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रस्तेनि २०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३ 


Annexure — I 


A) #o/s 


11500 
2 5xDEPTH OF 
CUT-OFF/MIN 5.0m) 


0.707xLENGTH OF 05 
APRONIMIN 3. Orn) 


PART PLAN AT TOP 


PART PLAN AT BOTTOM 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः रस्तेनि २०१४/प्र.क्र.११२/रस्ते-३ 


Annexure — II 


igen 


5% 55 mm WEARING COAT 25% = अ” RIEL 104.315 


| | 


"रख RL103,200 


renner amg tt F 101.700 


easseanane PRESSURE RELIEF PIPES 
25MM @ STEEL aig BARS AT 
PIER & ABETMANT LOCATIONS 
289 8050 शं (2 NowSqm) 6) = 


RAFT TOP R.L.98.010 


RUBBLE APRON* 


DETACHED TYPE R.C.C. CUTOFF WALL, 
NOT DESIGNED AS RETAINING WALL 


RAFT BOTTOM RL.95.010 


* TO ENSURE THE SAFETY RAFT AND PROTECTIVE 
WORK (RUBBLE APRON) SHALL BE CARRIED OUT 300 
SIMULTANEOUSLY 


CROSS SECTION AT A-A (scate-1:100) 5 p1100.4 


पृष्ठ ५ Tat ५ 


